RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


Reg . No.MH /MR /South -339 /2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४५ ] 


सोमवार , जुलै २१, २०१४ / आषाढ ३० , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४२ 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २१ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ 

क्रमांक गौखनि .४५ / ०२०८ / प्र. क्र .३८ / ख.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ४१) याचे पोट - कलम (१ ) 
आणि कलम ३२८ चा खंड ( एकोणीस ) तसेच कलम ३२ ९ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व त्याबाबतीत त्यास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र 

जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती 

काढून 
नेणे ) नियम , १९ ६८ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून , हे नियम उक्त संहितेच्या कलम ३२ ९ च्या पोट- कलम 
( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, पूर्व प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेतः 

१. या नियमांना, महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढून नेणे ) ( सुधारणा) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढून नेणे) नियम १९ ६८ यांच्या नियम ४ ऐवजी पुढील नियम 
दाखल करण्यात येईल : 

“ ४. विटा तयार करणे इत्यादीकरिता उत्खनन.- नियम ५ च्या तरतुदीस अधीन राहून , तहसीलदारांच्या किंवा नायब 
तहसीलदारांच्या लेखी पूर्व परवानगीने व कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन न देता , कोणत्याही पिढीजात कुंभाराच्या कुटुंबास विटा , कौले 
किंवा इतर वस्तू तयार करण्यास त्याच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी समुद्राच्या तळातून किंवा कोणतीही खाडी, नदी, नाला यांच्या पात्रातून 
किंवा कलम २२ अन्वये अभिहस्तांकित न केलेल्या आकारणी न केलेल्या कोणत्याही खाजगी जमिनीतून किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून 
वर्षाला ५०० ब्रासपर्यंतच्या मर्यादेत माती काढता येईल . खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ५७ ( १९ ५७ चा ६७ ) 
अन्वये करण्यात आलेले नियम किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेले कायदे यांनुसार ५०० ब्रासपेक्षा अधिक मातीच्या उत्खननावर 
स्वामित्वधन आकारण्यात येईल . वरील लाभ मिळवण्यासाठी पिढीजात कुंभार समाजातील व्यक्तींना तसे असल्याचे ओळखपत्र तहसीलदार 
यांच्याकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील . 

स्पष्टीकरण. - या पोट-नियमाच्या प्रयोजनार्थ, “ पिढीजात कुंभाराचे कुटुंब ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ पिढीजात कुंभार समाजातील 
असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा पती, पत्नी व १८ वर्षाखालील अज्ञान मुले असा आहे. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वाधीन शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - ब - १४२-१ 


( १ ) 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै २१, २०१४ / आषाढ ३०, शके १९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 21st July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE 1966 


No. Gaukhani.45 /0208/CR - 38 /Kh . - In exercises of the powers confered by sub -section ( 1 ) 
and clause ( 19 ) of section 328 read with , sub - section ( 2 ) of section 329 of the Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), and of all others powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals) Rules 1968 , the same having been 
previously published as required by sub -section ( 1) of the section 329 of the said Code, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal 
of Minor Minerals ) (Amendment) Rules , 2014 . 

2. for rule 4 of the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor 
Minerals) Rules, 1968, the following shall be substitued , namely : 

“ 4. Excavation for bricks manufacture, etc. - Subject to the provisions of rule 5 , with the 
previous permission in writing of the Tahsildar or Naib - Tahsildar , and without payment 
of any fee or royalty , family of traditional potter for making bricks , tiles or any other items, 
for the purposes of his profession , remove earth , upto 500 brass annually , from the bed of 
the sea or from the bed of any creek , river and Nala or from any private land or unassessed 
Government waste land not assingned under section 22. The royalty shall be payable for 
excavation over 500 brass of earth as per the rules made under the Mines and Minerals 
(Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957 ) or any other law for the time being 
in force . For getting the above benefits, person belonging to the community of traditional 
potter shall obtain the identity card from the Tahsildar . 

Explanation - For the purpose of this rule, the expression “ family of traditional potter” 
means the husband , wife and children below 18 years of age of a person belonging to the 
community of traditional potter.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SWADHEEN S. KSHATRIYA , 
Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


